वित्तीय वर्ष २०१९-२० करीता काजू प्रक्रीया उद्योगास 
प्रोत्साहन अनुदान वितरीत करणेबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग,उर्जा व कामगार विभाग 
शासन ज्ञापन क्र. काप्रयो २०१९/ प्र.क्र.१२४(भाग-२)/ उद्योग-२ 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक :- ०६/०३/२०२० 


संदर्भ : १) शासन निर्णय क्रमांक GUT -२०१०/प्र.क्र ५४८/उद्योग-२, दिनांक १५/०७/२०१० 
२) शासन परिपत्रक क्रमांक काप्रपो -२०१०/प्र.क्र ५४८/उद्योग-२, दिनांक १८/०२/२०११ 
) 
) 


3) शासन निर्णय क्र. काप्रयो-२०१२/प्र.क्र १३६/उद्योग-२, दिनांक 92/03/2093 
४) अतिरिक्त उद्योग संचालक, उद्योग संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई यांचे पत्र क्र. उसं/ 
साप्रोयो/ काप्रयो/अनुदान/२०१७/अओ-१४३४, दिनांक २६/०७/२०१८ 
५) शासन ज्ञापन क्र. काप्रप्रो-२०१९/प्र.क्र १२४/उद्योग-२, दिनांक ०८/०८/२०१९ 
६) उद्योग सह संचालक, उद्योग संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई यांचे पत्र क्र. उसं/ साप्रोयो/ 
काप्रयो/अनुदान/२०१८/ ओ-७, दिनांक ०५/०१/२०१९ 
७) उद्योग सह संचालक, उद्योग संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई यांचे पत्र क्र. उसं/ साप्रोयो/ 
काप्रयो/ अनुदान/ २०१७/ ओ-६०३, दिनांक ३०/०३/२०१९ 
८) अतिरिक्त उद्योग संचालक, उद्योग संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई यांचे पत्र क्र. उसं/ 
साप्रोयो/ काप्रयो/ अनुदान/ २०१९/ ओ-१२५५, दिनांक १३/०९/२०१९ 
९) अतिरिक्त उद्योग संचालक, उद्योग संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई यांचे पत्र क्र. उसं/ साप्रोयो/ 
काप्रयो/ १५%अनुदान/ २०१९/ ओ-१३२६, दिनांक २६/०९/२०१९ 
qo) अतिरिक्‍त उद्योग संचालक, उद्योग संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई यांचे पत्र क्र. उसं/ 
साप्रोयो/ काप्रयो/ १५%अनुदान/ २०१९/ अ-१४७३, दिनांक १९/११/२०१९ 
११) अतिरिक्‍त उद्योग संचालक, उद्योग संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई यांचे पत्र क्र. उसं/ 
साप्रोयो/ काप्रयो/ अनुदान/ २०१९/ ओ-१५०२, दिनांक ०२/१२/२०१९ 
१२) अतिरिक्‍त उद्योग संचालक, उद्योग संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई यांचे पत्र क्र. उसं/ 
साप्रोयो/ काप्रयो/ १५%अनुदान/ २०१९/ अ-१६१७, दिनांक १३/१२/२०१९ 
१३) अतिरिक्‍त उद्योग संचालक, उद्योग संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई यांचे पत्र क्र. उसं/ 
साप्रोयो/ काप्रयो/ १५%अनुदान/ २०१९/ अ-१६१७, दिनांक १३/१२/२०१९ 
१४ शासन परिपत्रक वित्त विभाग क्र. अर्थसं-२०१९/ प्र.क्र.९२/ अर्थ-३, दि.२२/०१/२०२० 
१५) अतिरिक्त उद्योग संचालक, उद्योग संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई यांचे पत्र क्र. उसं/ 
साप्रोयो/ काप्रयो/ अनुदान/ २०२०/ ओ-१३३, दिनांक २८/०१/२०२० 
राज्यातील काजू प्रक्रिया उद्योगास प्रोत्साहन अनुदान देण्याबाबत शासनाने दि.१५/०७/२०१० 
च्या शासन निर्णयान्वये निर्णय घेतला आहे. तसेच दि.१३/०२/२०१३ च्या शासन निर्णयान्वये काजू 


प्रक्रिया उद्योगास प्रोत्साहन अनुदान वाटपाची सुधारीत कार्यप्रणाली निश्चित करुन ही योजना पुढे चालू 


ठेवण्यास मान्यता देण्यात आळी आहे. सदर योजनेनुसार राज्यामध्ये उत्पादीत व प्रक्रिया केलेल्या 
काजूपैकी राज्यामध्ये अंतिमत: विक्री झालेल्या काजूच्या विक्रीवर देय असलेल्या 4% मुल्यवर्धित कर 


शासन ज्ञापन क्रमांकः PAA २०१९/ प्र.क्र.१२४(भाग-२)/ उद्योग-२ 


भरल्यानंतर सदर कराची रक्कम प्रोत्साहन अनुदान म्हणून संबंधित घटकांना प्रदान करण्यात येत 


आहे. सदर योजनेअंतर्गत वित्तीय तरतूद अपुरी असल्याने शासनाकडे प्रोत्साहन परताव्याचे प्रलंबित 
असलेले दावे टप्प्याटप्प्याने मंजूर करण्यात आले आहेत. यापूर्वी दि.०८/०८/२०१९ च्या शासन 
ज्ञापनान्वये ८२ दाव्यांकरीता रुपये ३ कोटी एवढा निधी वितरीत करण्यास मंजूरी देण्यात आली आहे. 
प्रस्तुत प्रकरणी प्रोत्साहन परताव्याबाबत अतिरिक्‍त उद्योग संचालक, उद्योग संचालनालय, मुंबई यांचे 
उपरोक्त संदर्भाधीन अ.क्र. ०४, of ते १३ व १५ येथील पत्रान्वये केलेली शिफारस विचारात घेता 
सद्यस्थितीत शासनाकडे १३५ दावे प्रलंबित असून सदर दावे निकाली काढण्याकरीता रुपये 


३,२८,८८,२६७/- एवढ्या निधीची आवश्‍यकता आहे. तथापि, सन २०१९-२० या वर्षामध्ये या 
योजनेकरीता मंजूर करण्यात आलेल्या रुपये ५ कोटी एवढ्या निधीपैकी ८०% च्या मर्यादेनुसार खर्च 


करण्यास वित्त विभागाच्या संदर्भाधिन क्र.१४ येथील दि.२२/०१/२०२० च्या शासन परिपत्रकान्वये 


दिलेल्या परवानगीनुसार रुपये १ कोटी एवढा निधी बिडीएस प्रणालीवर वितरणासाठी उपलब्ध झाला 


आहे. सदर योजनेकरीता उपलब्ध असलेला निधी विचारात घेऊन, संदर्भ क्रमांक १ व ३ येथे नमूद 
केलेल्या शासन निर्णय / परिपत्रकातील तरतुदी, निकष, पात्रता इत्यादींची पडताळणी/शार्तीची 
काटेकोर अंमलबजावणी करण्याची खात्री करुन घेण्याच्या अटीच्या अधीन राहून, सोबत जोडलेल्या 


विवरणपत्र - अ,ब व क मधील शोवटच्या रकान्यामध्ये नमूद केल्याप्रमाणे ३९ काजू प्रक्रीया उद्योग 
घटकांना रुपये १,००,००,०००/- (रुपये एक कोटी मात्र) इतका निधी वितरीत करण्यास या 


ज्ञापनाद्वारे शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. सदर योजनेसाठी होणारा खर्च “मागणी क्रमांक - के-७, लेखाशिर्ष २८५२-उद्योग (००)(१२) 
काजू प्रक्रीया उद्योगास प्रोत्साहन (अनिवार्य) (२८५२ ०४८१), ३३-अर्थसहाय्य” या लेखाशीर्षाखाली सन 


२०१९-२० या आर्थिक वर्षातील मंजूर अर्थसंकल्पिय अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


३. प्रमाणित करण्यात येते की, दिनांक ०८/०८/२०१९ च्या संदर्भाधीन क्रमांक ५ येथे नमूद शासन 
ज्ञापनान्वये यापूर्वी वितरीत केलेल्या प्रोत्साहन अनुदानाचा विनियोग झाल्याचे महाराष्ट्र विक्रीकर रोखे 
प्राधिकरण लि. मुंबई यांच्या दिनांक दि.०७/०१/२०२० च्या पत्रान्वये कळविले आहे. 


४. सोबतच्या विवरणपत्रात नमूद केल्यानुसार ३९ काजू प्रक्रिया उद्योग घटकांना वितरीत 
करण्यात येणाऱ्या एकूण रु. १,००,००,०००/- (रु. एक कोटी फक्त) एवढया रकमेच्या आहरणाचे आणि 


महाराष्ट्र विक्रीकर रोखे प्राधिकरणास वितरीत करण्याचे अधिकार विकास आयुक्त (उद्योग), उद्योग 
संचाळनालय, मुंबई यांचे कार्यालयातील लेखाधिकारी यांना देण्यात येत आहेत. (निधी वितरीत 
करावयाच्या एकूण ३९ काजू उत्पादक घटकांचा सविस्तर तपशिळ शासन ज्ञापनासोबतच्या विवरणपत्र 
-अ, बव H YY ठेवण्यात आला आहे.) 


५. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई यांना कळविण्यात येते की, सदर रकमांचे धनादेश 


लेखाधिकारी, उद्योग संचालनालय यांचे नावे काढून महाराष्ट्र विक्रीकर रोखे प्राधिकरण, मुंबई यांना 
अदा करण्यात यावा. 


पृष्ठ ८ पैकी २ 


&. 


शासन ज्ञापन क्रमांकः PAA २०१९/ प्र.क्र.१२४(भाग-२)/ उद्योग-२ 


या शासन ज्ञापनान्वये मंजूर केलेल्या रकमेचे उपयोगिता प्रमाणपत्र महाराष्ट्र विक्रीकर रोखे 


प्राधिकरणाकडून प्राप्त करुन उद्योग संचालनालयाने शासनास सादर करावे. 


७. 


हे शासन ज्ञापन वित्त विभागाच्या शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं -२०१९/ प्र.क्र ४४/अर्थ-३, दिनांक 


०१/०४/२०१९ अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारात तसेच वित्त 


विभागाच्या दिनांक ०८/०७/२०१९ व दि.२२/०१/२०२० च्या दिलेल्या सुचनांच्या अनुषंगाने निर्गमित 


करण्यात येत आहे. 


Gs 


सदर शासन ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


प्रसिध्द करण्यात आला असुन त्याचा संगणक संकेतांक २०२००३०६१५२७२५०७१० असा आहे. सदरचे 


शासन ज्ञापन डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


qo. 


lly signed by 


Vinod Sopanrao कया 


2.5.4.20=3dfd984bb7c5aede090473e34b 1c93fa9f36d97d56c0cfO7 
812a43c5ca5d6a24, 


serialNumber=6caf7eaf9a975c60bd4278cdb26344d74e2548d217 
e Nn h e 5c80ba946ef0383abe5111 ‘Vinod Sopanra Ih 
Date: 2020.03.06 17:52:02 +05'30' 


(वि.सो.मेंढे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र हासन 


. विकास आयुक्त (उद्योग), उद्योग संचालनालय,नवीन प्रशासकीय भवन, मुंबई -४०० 032 


. महालेखापाल, महाराष्ट्र -१ (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परिक्षा), मुंबई 


. महालेखापाल, महाराष्ट्र-२ (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परिक्षा), नागपूर 
. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 


. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 


. वित्त विभाग (कार्यासन अर्थसंकल्प-१४/व्यय-१६) मंत्रालय,मुंबई ३२. 


. विक्रीकर आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, विक्रीकर भवन, माझगांव, मुंबई-४०० ०१० 


. कक्ष अधिकारी (प्रशासन-१), उद्योग,उर्जा व कामगार विभाग-४०० ०३२ 


. सर्व संबंधित घटक 


निवड नस्ती (उद्योग-२) 


पृष्ठ ८ पैकी ३ 


उद्योग ऊर्जा व कामगार विभाग शासन ज्ञापन क्र.काप्रयो-२०१९/ प्र.क्र.१२४(भाग-१)/ उद्योग-२, दि.०६/०३/२०२० सोबतचे 


“विवरणपत्र-अ” 


(Amount in Rupees) 


Actual 


Made 


; CPIPS (As| Tax Paid | ®4missible (as | admissible 211 85% of 85% = 
Sr | File N : Period of CPIPS Per Annex B/ | of CPIPS ae Actual | sanctioned | of 85% to 
No | ४ ame of the Unit Address per Annex | (As per admissible sy ‘ 
० ०. ja a Annex C (As per Admissible | & disbursed be 
B') Annex 'C') र 3 CPIPS 5 A 
whichever is Annex amount to the unit | sanctioned 
F T क्ला amount 
From To less) C') 
1 2 3 pa 5 | 6 7 | 8 | pe 10 11 12 13 14 
1 | 798 | Shantadurga At Post Pawashi, Tal. 01/07/2015 | 30/09/2015 913164 913164 913164 169637 743527 776188 144191] Bal. 212577 
Cashew Nut Factory | Kudal, Dist. Sindhudurg (of 631997) 


पृष्ठ ८ पैकी ४ 


उद्योग ऊर्जा व कामगार विभाग शासन ज्ञापन क्र.काप्रयो-२०१९/ प्र.क्र.१२४(भाग-१)/ उद्योग-२, 
दि. ०६/०३/२०२० सोबतचे “विवरणपत्र-ब” 


(Amount in Rupees) 


Date ofleeriod of CPIPS —__CPIPS | [Admissible] ssible 


Pf File a | of the ॥ वत receipt of [From ae per ss as CPIPS eres “on | of | Column 
INo Unit वाणांळीळ ‘Annex |(As per|CPIPS 10 
PP 'B') ‘Annex 'C') 


a ee 


Raigad 
Candle 
Industry 
Crunchy 
Cashew 


At Ambepur 
Post Poynad 
Tal. Alibag 
Dist. Raigad 


30/09/2015 
31/03/2016 | 17 


31/12/2015 | 6 


21/12/2015 '30/09/2015} 268192 268192 268192] 227963 


18/03/2016 121246 110637 110637 94041 
104399 104399 104399 88739 


31/12/2015 

31/03/2016 

|| | | 
||| | 
31/03/2016 
31/03/2016 


At Ambepur, | 06/06/2016 
Post Poynad, 
Tal. Alibag, 


Dist. Raigad 


Candle 
Industry 
Crunchy 
Cashew 


Konkan 
Phal 


Plot No. A-1, 


Prakriya Oe 
a Valne, Tal. ॥ 18/02/2016 
Sahakari oa cee 
Dapoli, Dist. 
Sanstha es 
Ratnagiri 


Maryadit 


Cashew 


Ghodawali, Tal. 


Sangmeshwar, 
Dist Ratnagiri 


i 902 At Post Phansu,}}18/05/2016 
Tal. Dapoli, 
Dist. Ratnagiri 


7 1927 cukr Gut No. 485/3, (29/06/2016 
Jambhare Road, 


i 928 


| 929 


10 1957 raj At Post Matne,}29/06/2016 
S Tal. Dodamarg, 
i Dist. 
Sindhudurg 


ww 
3 
क 
oo 
नसि 
ws) 


393934 393934 393934 
477238 477238 477238} 405652 


पृष्ठ ८ पैकी ५ 


11 31/03/2016 | 171840 148640 148640 126344 
ambhalicha 
Halla, At Post 
Tal. 
12 Nesari 06/08/2016 30/06/2016} 24815 22559 22559 19175 
Road, Kowad, 
Tal. Chandgad, 
13 At 30/06/2016 | 147641 134219 134219 114086 
Cashew rY ashwantnagar, 
Post Karve, Tal. 
(Chandgad, Dist. 
Kolhapur 
14 i. At Post}30/08/2016 30/06/2016 ॥ 384533 382453 382453 325085 
Satavane 
Tal.-Chandgad, 
Dist.-Kolhapur. 
15 3 At Post Varachi]29/09/2016 30/06/2016 ॥। 220252 220252 220252 187214 
Tal. 
16 30/06/2016 | 86584 86584 86584 73596 
17 30/06/2016 | 277424 252925 252925 214986 
18 i {Gut No. 112, 29/09/2016 30/06/2016 | 967521 879564 879564 747629 
IK asarsada 
19 30/06/2016 | 247956 225415 225415 191602 
20 30/06/2016 | 581038 309309 309309 262912 
21 30/06/2016 | 13774 12521 12521 10642 
Tal. Chandgad, 
Dist. Kolhapur 


पृष्ठ ८ पैकी ६ 


22 $1032 ini Gut No. 71/1,129/09/2016 3 151297 137543 137543 116911 
Chandgad, Tal. 
i (Chandgad, Dist. 
Kolhapur 
93, 1035 |. .|Gut No. 732/2, 29/09/2016 3 228429 207663 207663 176513 
IC Hindalco 
1 [Kasarsada 
Road, 


24 1041 


At Kajirne, Post 
Hindgaon, Tal. 


MIDC, Valne, 
Tal. Dapoli, Dist. 
Ratnagiri 


14/09/2017 


30/09/2016 


01/10/2016 61725 


10/03/2017 


30/09/2016 


23/06/2017 


IM.L.D.C.Kudal, 
Dist-Sindhudrug. 


IM.1.D.C.Kudal, 
Dist-Sindhudrug. 


[1| | | | | | [| लकर 


पृष्ठ ८ पैकी ७ 


उद्योग ऊर्जा ब कामगार विभाग शासन ज्ञापन क्र.काप्रयो-२०१९/ प्र.क्र.१२४((भाग-१)/ उद्योग-२, 
दि.०६/०३/२०२० सोबतचे “विवरणपत्र-क” 


Post]Sindhudurg |11/06/19 
Tal. 
Dist. 
At Post Varachi 11/06/19 
Malewad, Tal. 


11/06/19 }2011- [2378586 [2381202 


11/06/19 8660797 |8805912 


164 206|Mahalaxmi 24/06/19 }2011- 1451022 [445625 


(Amount in Rupees) 


Tal. 
Dist. 


159 242}Laxmidas H. No. 210, 24/06/19 12011- |332679 [332786 
Sukalwad, Tal. 
Dist. 


179 219}Raj Cashew]Sukalwad, Tal. 24/06/19 12011- |278503 4293737 
280 341 [Industries Dist. 


डु Tal. 26/06/19 }2011- 11176166 ]1 1480348 
'Vengurla, Dist. 
Sindhudurg 
a 2949088 
| दाव्यांची संख्या | दाव्यात अंतर्भूत रक्‍कम (मध्ये .रु) 
g ST ०१ २,९२,५७७-/ 
२ ब २३० -/६८,२८,२३२३५ 
३ क ०८ -/२९,४९,०८८ 
एकूण -/%,00,00,000 
(अक्षरी रुपये एक कोटी) 


पृष्ठ ८ पैकी ८ 


